RNI No.MAHBIL/ 2009/ 29236 


YANA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५ , अंक २९ ] 


गुरुवार 


ते 


बुधवार , जुलै १८-२४, २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १ ९ ४१ [ पृष्ठे ३२ , किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ जून २०१ ९ 


अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी-३८१५ / प्र.क्र .३६४ / का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
२४ (३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार ठाणे जिल्हा व सत्र 
न्यायालयाकरिता अॅड. रचना रविंद्र भोईर यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीस शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ अन्वये 
देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक २३ जून २०१९ रोजी समाप्त होत आहे . 

आता, सदर नियुक्तीस या दिनांक २४ जून २०१९ पासून पुढील १ वर्ष अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्याशी आणि मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशतींच्या अधीन राहील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली पं . बोरूडे, 
कार्यासन अधिकारी. 


( १ ) 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९/ आषाढ २७- श्रावण २, शके १९ ४१ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ जून २०१९ 


अधिसूचना 
क्रमांक मॅट-४९ १५/ प्र.क्र .४२ / का.१४.- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे खालील अधिवक्त्यांची सादरकर्ता अधिकारी 
( बी पॅनल ) पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २३ जून २०१६ अन्वये प्रथमतः २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 
उपरोक्त नियुक्तीस शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक २२ जून २०१८ अन्वये देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक २२ जून २०१ ९ 
रोजी समाप्त होत आहे . 

आता, सदर नियुक्तीस दिनांक २३ जून २०१९ पासून पुढील १ वर्ष अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा कालावधी, 
यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


अ.क्र . 


नाव 


१ 


२ 


अॅड . चौगुले अशोक जिन्नप्पा 
ॲड . गोहाड निलिमा गोपाल 
अॅड . कोलोगी अर्चना बसवराज 
अॅड . गायकवाड क्रांती सचिन 


mr 


२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली पं . बोरूडे, 


कार्यासन अधिकारी . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 

विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० जून २०१ ९ 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक एपीपी-४२१५ / प्र.क्र .५३ / का .१४ . दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम 
२४ (१) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार अॅड . श्रीमती अनामिका 
नवीन मल्होत्रा , सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता उच्च न्यायलय, अपील शाखा, मुंबई या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक २० ऑगस्ट २०१६ अन्वये पुढील २ वर्षे कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 

२. आता, सदर नियुक्तीस आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर नियुक्ती महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील. 
४. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजीव केळुसकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 18th June 2019 


NOTIFICATION 


No. SPP - 3819 /31/C.R.11 /D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section (8 ) of 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv. Hemlata A. Deshmukh , as “ Special Public Prosecutor " for conducting the 
Sessions Case No.214 / 2015 pending before Sessions Court, Thane which is arising out of C.R. 
No. I 13/2015 registered at Koparkhairane Police Station , Navi Mumbai, Dist. Thane. 

2. Her appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules, 1984 . 

3. Adv . Hemlata A. Deshmukh will not claim any Remuneration or fees from the Government or 
applicant in above mentioned case . 

4. The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th June 2019 


NOTIFICATION 


No. SPP.1019 / 110 /C.R.21/D -XIV . - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Pradeep A. Shetty, as “ Special Public Prosecutor " for conducting the Court Case 
No.930 /PW / 2011 pending before ChiefMetropolitan Magistrate , Railway Mobile Court, Andheri,Mumbai 
which is arising out of C.R. No.629 /2010 registered at Andheri Police Station , Mumbai. 

2. Lump sum fees of Rs. 10,000 (Rupees Ten Thousand only ) as quoted by Adv. Pradeep A. 
Shetty has been already deposited by the Applicant Smt. Vaishali S. Mali with the Government, vide 
R.B.I. Challan No. 9402 dated 27th June 2019. The amount will be paid to Adv. Pradeep A. Shetty , 
after completion of the case . 

3. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

4. The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer . 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 27th June 2019 


NOTIFICATION 


No. SPP.3518 /1639/C.R.343/D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub -section (8 ) of the 
section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra 
hereby appoints Adv . Rajendra Chimanlal Shah , as " Special Public Prosecutor " for conducting the 
Regular Criminal Case No. 214/2017 pending before Hon ble Judicial Magistrate First Class Court, 
Karad , Dist. Satara , which is arising out of C.R. No. 413/2016 registered with the karad Police Station , 
Dist. Satara . 

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3 Lump sum fees of Rs. 50,000 (Rupees Fifty Thousand only ) as quoted by Adv . Rajendra 
Chimanlal Shah , has been already deposited by the Applicant Shri Yeshwat Ramchandra Patil to the 
Government, vide R.B.I. Challan No. 8077 dated 24th June 2019. The amount will be paid to 
Adv . Rajendra Chimanlal Shah , after completion of the case . 

4. The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 


reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE , 


Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


५ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 25th June 2019 . 


NOTIFICATION 


No. SPP.2019/ U.O.R.27/ D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub-section ( 8) of section 
24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. Il of 1974 ), the Government of Maharashtra hereby 
appoints Adv . Shrikrishna Narayan Bhanage , as “ Special Public Prosecutor ” for conducting the cases 
in Sessions Court which is arising out of C.R.No. 99/2018 registered at Deogad Police Station , Shindhudurg. 

2. His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers (Appointment, Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

3. The fees and other charges of Adv. Shrikrishna Narayan Bhanage , Special Public Prosecutor, 
shall be paid by Home Department as per the proposal approved by this department. 

4. The Government reserves the right to revoke /modify / annul the order without assigning any 
reasons. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VAISHALI P. BORUDE . 


Section Officer. 


विधि व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू 

चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ जून २०१९ . 

अधिसूचना 
क्रमांक डीजीपी-३११५ / प्र.क्र .३७२ / का.१४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम 
२४ ( ३ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार सोलापूर जिल्हा व 
सत्र न्यायालयाकरिता खालील विधि अधिकाऱ्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक 
दिनांक २४ जून २०१६ अन्वयेनियुक्ती करण्यात आली होती. सदर नियुक्तीचा कालावधी संपल्याने शासन अधिसूचना दिनांक २२ जून २०१८ अन्वये 
२४ जून २०१८ पासून पुढील १ वर्ष कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


अ.क्र . 


नाव 


२ 


४ 


पदनाम 
अॅड. आनंद गोपाळ कुडूकर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . शैलजा श्रीनिवास क्यातम सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. प्रकाश सुदर्शन जन्नु 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . सारंग विलास वांगीकर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
संग्राम सुभाष पाटील 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सदर नियुक्तीस दिनांक २४ जून २०१ ९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षेपूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

२. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहील . 
३. वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 


५ 


अॅड . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वैशाली पं . बोरुडे , 
कार्यासन अधिकारी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 

जिल्हाधिकारी कार्यालय , नाशिक 


वाचावे. - महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा ( तलाठी संवर्गाकरिता) नियम , १ ९९ ७ 
क्रमांक मशा/ कार्या.३ / आस्था.६ / ५३८ / २०१८. – महाराष्ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा, नियम १ ९९ ७ नुसार, जिल्हाधिकारी नाशिक 
यांनी दायाभाई देवकी बिटको हायस्कूल व ज्यूनिअर कॉलेज , नाशिक येथे दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ ( सप्टेंबर , 
२०१८ ) या कालावधीत घेतलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील तलाठ्यांच्या विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षेत सोबतच्या प्रपत्र-१ मध्ये नमूद केलेले 
उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत . 

सदर परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या तसेच परीक्षेत गैरहजर असलेल्या उमेदवारांची स्वतंत्र यादी अनुक्रमे प्रपत्र -२ व प्रपत्र -३ मध्ये देण्यात 
आली आहे . 

प्रस्तुत परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना मिळालेले गुण कळविण्यात यावेत . तसेच उपोद्घातात नमूद अधिनियमातील नियम 
१३ मधील तरतुदीनुसार परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांस ज्या विषयामध्ये ५० टक्के पेक्षा किंवा त्याहून जास्त गुण मिळाले आहेत 
त्यांना त्या विषयाचे परीक्षेस पुन्हा बसण्यापासून सूट आली आहे. 

सदर परीक्षेस परवानगी देऊनही जे उमेदवार गैरहजर राहीले आहेत त्यांची ती संधी धरण्यात आली आहे . तसेच ज्या तलाठी 
कर्मचाऱ्यांनी तीन संधी उपभोगुनही परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नाहीत. अशा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ ते परीक्षा उत्तीर्ण होत नाही तो पावेतो 
आपल्या स्तरावरून बंद करण्यात यावी. 

सर्व कार्यालय प्रमुख यांनी वरीलप्रमाणे निर्णय संबंधितांना कळवावा . तसेच याबाबत आवश्यक त्या नोंदी त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 


याव्यात. 


प्रपत्र -१ 


विभागीय 

दुय्यम 

सेवा परीक्षा- सप्टेंबर , २०१८ 
( परीक्षा कालावधी ३ सप्टेंबर २०१८ ते ७ सप्टेंबर २०१८ ) 


भाग -१ 


पहिल्या प्रयत्नामध्ये परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचाऱ्यांची गुणानुक्रमे यादी 


अ.क्र . 


आसन 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


तालुका 


संधी क्रमांक 


एकूण गुण पहिल्या प्रयत्नात ७० 


क्रमांक 


टक्के किंवा त्याहून 

अधिक गुण 


मिळालेल्या विषयाचा 


पेपर क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१ 


१२७ 


नाशिक 


१ 


४६७ 


२ 


२२ 


१ 


४६४ 


१ 


सुरगाणा 
चांदवड 


my 


२८ 


१ 


४४ ९ 


४ 


४३ 


चांदवड 


१ 


४४६ 


५ 


१०३ 


श्री . उगले सुधीर चंद्रभान 
श्री . चौधरी सुनिल हरिभाऊ 
श्रीमती धांडगे कोमल पटवर्धन 
श्रीमती गोसावी विशाखा भास्कर 
श्री . पाटील विशाल बाबासाहेब 
श्रीमती कोंडलाडे उषाताई लालू 
श्रीम . बच्छाव दिपाली दयाराम 
श्रीम . मैड स्नेहा अशोक 
श्रीमती भगत अस्मिता नामदेव 


येवला 


१ 


४४२ 


६ 


७२ 


सिन्नर 


१ 


४३८ 


८ 


बागलाण 


१ 


४३३ 


८ 


७८ 


चांदवड 


१ 


४१२ 


१५ 


येवला 


१ 


४०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


प्रपत्र -१ 
विभागीय दुय्यम सेवा परीक्षा- सप्टेंबर, २०१८ 
( परीक्षा कालावधी ३ सप्टेंबर २०१८ ते ७ सप्टेंबर २०१८ ) 


भाग -२ 


यापूर्वी एक किंवा अधिक विषयात सूट मिळालेले व सप्टेंबर , २०१८ च्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले आसन क्रमांकानुसार 

कर्मचारी 


अ.क्र . आसन क्रमांक 


कर्मचाऱ्याचे नाव 


संधी क्रमांक 


तालुका 
( ४ ) 


( २ ) 


१ 


१ 


बागलाण 


२ 


६ 


२ 


चांदवड 
नाशिक 


३ 


२ 


४ 


१४ 


नांदगाव 


४ 


५ 


२५ 


सिन्नर 


६ 


६ 


३० 


२ 


देवळा 
निफाड 


७ 


३१ 


a 


८ 


३४ 


९ 


३५ 


४ 


सिन्नर 
इगतपुरी 
येवला 
सिन्नर 


१० 


४० 


२ 


११ 


४२ 


४ 


१२ 


४४ 


निफाड 


८ 


१३ 


४५ 


४ 


१४ 


४७ 


२ 


१५ 


४८ 


५ 


( ३ ) 
श्री . आव्हाळे अर्जुन मच्छिंद्रनाथ 
श्री . औटे अमोल आप्पसाहेब 
श्री . बच्छाव यादव विठ्ठल 
श्रीमती भागवत रिमा भाऊसाहेब 
श्री . देशमुख राहूल के . 
श्री . धोंडगे एन . ए. 
श्री . गायकवाड नंदकिशोर अशोक 
श्रीम . गालपेल्ली रश्मी अंबादास 
श्रीमती गांगुर्डे सुवर्णा आनंदराव 
श्री . गिरी दत्तात्रय श्रीरंग 
श्री . गोराणे स्वरुप किसन 
श्री . गोटे दत्तात्रय कडू 
श्री . हांडे आकाश एस . 
श्री . हिरे सुनिल दादाजी 
श्रीम. इगवे मनिषा पुरूषोत्तम 
श्री . जाधव सुप्रिया वसंतराव 
श्री . जगताप गणेश शंकर 
श्रीम . कदम सुरेखा संपतराव 
श्री . कल्याणकर सचिन योगाजी 
श्री . कांबळे शरद विठ्ठल 
श्रीमती केदार शशिकला मधुकर 
श्री . केंग समाधान विलास 
श्री . कोकाटे बबन बाबासाहेब 
श्री . कुटे नवनाथ नरहरी 
श्री . लोढे रविंद्र ज्ञानेश्वर 
श्री . मेढे संदीप बाळासाहेब 
श्री . महाले भगवान गंगाराम 
महाले चंद्रकांत तकतसिंग 
श्री . मलदुडे जयेश मच्छिंद्र 
श्री . मते शिवाजी प्रशांत 
श्रीमती म्हसाळ सविता पुंजा 


१६ 


५१ 


सिन्नर 
मालेगाव 

येवला 
मालेगांव 
निफाड 
इगतपुरी 
इगतपुरी 


२ 


१७ 


१८ 


५६ 


५ 


१ ९ 


६० 


३ 


२० 


६१ 


सुरगाणा 


४ 


२१ 


६६ 


निफाड 


६ 


२२ 


६७ 


mr 


दिंडोरी 
नाशिक 


२३ 


७१ 


२ 


२४ 


७३ 


कळवण 


४ 


२५ 


७४ 


५ 


२६ 


७५ 


२ 


२७ 


७६ 


नांदगाव 
निफाड 
दिंडोरी 
मालेगाव 
नांदगाव 


४ 


२८ 


७७ 


३ 


२ ९ 


७ ९ 


४ 


३० 


८० 


बागलाण 


ur 


३१ 


८१ 


इगतपुरी 


६ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


३२ 


८२ 


कळवण 


४ 


३३ 


८४ 


२ 


३४ 


८७ 


सुरगाणा 
नांदगांव 
देवळा 


४ 


३५ 


८८ 


४ 


३६ 


८ ९ 


देवळा 


६ 


३७ 


९ ३ 


८ 


दिंडोरी 
सिन्नर 


३८ 


१० 


३ ९ 


९ ६ 


येवला 


६ 


४० 


१०१ 


बागलाण 


४१ 


१०४ 


कळवण 


६ 


४२ 


१०५ 


५ 


इगतपुरी 
देवळा 


४३ 


श्री . मोगल साजिद गफार 
श्रीमती मोरे रेखा शांताराम 
श्री . नन्हई गजानन सखाराम 
श्री . नरवाडे कुलदिप बाबुराव 
श्री . नाथबुवा किशोर सुभाष 
श्रीमती निकुंभ वैशाली चिंतामणी 
श्रीम. पाटील शितल रमेश 
श्री . पाटील कमलेश निलकंठ 
श्री . पठाण युसुफखान गुलाबखान 
श्रीमती पवार गितांजली अशोक 
श्री . पवार सागर बाळू 
श्री . पवार एस . एस . 
श्रीमती राठोड पूर्वा अमर 
श्री . राऊत हेमंतकुमार शिवराम 
श्री . राऊत प्रमोद अंबादास 
श्री . रोहकले ज्ञानेश्वर सतिष 
श्री . साबळे मंगेश सावळीराम 
श्री . सिरसाठ गणेश आत्माराम 
श्री . सोनवणे जयप्रकाश सुधाकर 
श्री . रिंढे राहुल प्रल्हाद 
श्री . वायाळ अनंता अशोक 
श्री . टिळे दत्तात्रय मनोहर 
श्रीम . पवार मनिषा भाऊसाहेब 


१०७ 


२ 


४४ 


१० ९ 


कळवण 


४ 


४५ 


११० 


पेठ 


४ 


४६ 


१११ 


बागलाण 


२ 


४७ 


११३ 


२ 


४८ 


११५ 


येवला 
इगतपुरी 
नांदगाव 


२ 


४ ९ 


११ ९ 


२ 


१२० 


बागलाण 


६ 


५१ 


१२५ 


नांदगाव 


५२ 


१२ ९ 


मालेगाव 


२ 
३ 

२ 


५३ 


१३३ 


येवला 


५४ 


१४० 


सं.गां.यो. मालेगाव 


६ 


भाग एक ( म.उ.वि .)- २ 


सूट-125 


प्रपत्र-2 विभागीयदुय्यमसेवापरीक्षाजुलै-2018(अनुत्तीर्णउमेदवारांचीयादो) 

सूट-125 तहसिल 

महसूलबानीकर 

महसूललेखामहिता 250पैकी100250पैकी100 कार्यालय 

100पैकी 
पेपरक्र.1 

पेपरक-2 


सूट-50 
संकिर्णप्रश्न 100पेशी40 पेपरक-4 


तोंडी100 
पैकी40 


उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 


तलाठयांचेनाव 


उपविभाग 


800पैकी 


पेपरक-3 


V7 


15 


10 


. 


5 


8 


16 


अनुत्तीर्ण 


48 


येवला 


श्री.आववाररमदासनामदेव 


नांदगांव 


2 


2 


30 


अनुत्तीर्ण 


225 


36 


57 


5 


निफाड 


70 


श्री.अहिरेराहूलवाल्मीक 


निफाड 


3 


2 


62 


409 


45 


अनुतीर्ण 


65 


चांदवड 


श्रीम.आमलेस्वातीमुरलीधर 


चांदवड 


92 


सूट 


G 


एट-55/ कन्टे.-10 


56 


312 


अनुत्तीर्ण 


52 


येवला 


74 


येवला 


श्री.औषकरभूषणशिवाजी 


130 


59 


40 


48 


279 


अनुत्तीर्ण 


32 


100 


बागलाण 


श्री.बागुलसंदीपदिलीप 


5 


9 


मागलाण 


55 


380 


अनुत्तीर्ण 


31 


मालेगांव 


85 


55 


154 


मालेगाव 


10 


श्री.बनसोडप्रमोदमारोतराव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


सूट-126/ 


अनुत्तीर्ण 


51 


93 


42 


0 


श्री.बच्चावहेमतबुधा 


0 


%3D 


कळवण 


सप्टे17 


70 


373 


अनुत्तीर्ण 


36 


51 


140 


इगतपुरी-त्र्यंधक 


श्री.बेंडकुळेशरदशिवाजी 


इगतपुरी 


76 


12 


४ 


सूट-661 


SI 


232 


अनुत्तीर्ण 


13 


श्री.भदाणेकेदारशांताराम 


कजवण 


110 


सप्टें.-16 


9 


गोक्यो-15 


254 


अनुत्तीर्ण 


39 


45 


श्री.भेंडाळेयोगेशशिवाजी 


येवला 


10 


110 


नांदगांव 


16 


10 


अनुत्तीर्ण 


0 


125 


87 


-15 


37 


2 


17 


श्री.भोयेज्ञानेश्वरउखा 


%3D 


66 


262 


अनुत्तीर्ण 


दिंडोरी 


श्रोमभायेफुलाविश्वनाथ 


दिंडोरी 


85 


18 


12 


सप्टे.17 


N 


56 


अनुत्तीर्ण 


200 


43 


414 


सूट 


13 


श्रीभायेपोपटमांडुरंग 


13 


अनुत्तीर्ण 


20 


सूट-143/ सप्टे.17 


श्रीभुसारेमधुकालह 


दिडोरी 


पेठ 


15 


सप्टें16 


सप्टें-16 


क 


विभागीयदुय्यमसेवापरीक्षाजुलै-2018(अनुत्तीर्णउमेदवारांचीयादी) सूट-125 

सूट-125 महसूलबायोक्र.1 तहसिल 

सूट-50 

महसूलबाबीक्र.2 संधी 

250पैकी100 कार्यालय 

महसूललेखासहिता 250पैकी100 
पेपरक्र.1 

100पैकी 
पेपरक-2 

पेपरक 


एकूणगुण 


तलाठयांचेनाव 


उपविभाग 


संकिर्णप्रश्न 100पैकी40 
घेपरक-4 


तोडी100 
पैकी40 


उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 


श्री.चौधरीहेमरानमुरलीधर 


21 


15 


इगतपुरी-चक 


यंबकेश्वर 


50 


43 


39 


279 


अनुत्तीर्ण 


16 


कु.धारेनुतनदेविदास 


27 


मारनेगांव 


मालेगांव 


80 


45 


सूट-56/ सन्टे,17 


सूट-60 सप्टे,17 


65 


अनुत्तीर्ण 


17 


श्री.चव्हाणचंपालालसुरेश 


24 


बागलाण 


4 


0 


0 


सूट-208/ सप्टे.17 


अनुत्तीर्ण 


26 


श्री.देशमुखप्रसादप्रदीपराव 


निफाड 


7 


78 


सुट-70 सप्टें-16 


स्ट-67/ ओ-स्टो.-15 


58 


136 


अनुतीर्ण 


डिसें-14 


19 


श्री.धमाळेपरेशनानासाहेब 


येवला 


सूट-1265/ सप्टे.17 


2 


सूट-135/ सष्टे.17 


37 


अनुत्तीर्ण 


65 


29 


20 


श्रो.धोडपकरजयंतशरद 


मतपुरी-अंबक 


प्रगतपुरी 


5 


66 


163 


52 


सूट 


68 


391 


अनुत्तीर्ण 


श्री.गायकवाडमहेशसहदेव 


21 


0 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४, २०१९ / आषाढ २७- श्रावण २, शके १९ ४१ 


22 


श्री.गायकवाडविष्णूमालुसरे 


33 


बागलाण 


70 


61 


48 


37 


216 


अनुत्तीर्ण 


0 


सूट-144/ 


36 


श्री.गावीतयशवंतराजाराम 


निफाड 


सिन्नर 


85 


सूट-707 
सप्टे17 


66 


212 


गनुत्तीर्ण 


सप्टे.17 


24 


37 


श्रीम.गावितरेखापंडीत 


बागलाण 


50 


11 


54 


सूट 


37 


अनुलोणं 


214 


श्रीमतीघोडेपूनमदिलीप 


25 


इगतपुरी-त्र्यंबक 


त्र्यंबकेश्वर 


168 


29 


सूट-56/ 
सप्टें-16 


68 


313 


अनुत्तीर्ण 


26 


39 


श्रीमतीधुसिंगेअमृतागजयसिंग 


173 


142 


35 


25 


40 


अनुत्तीर्ण 


27. 


185 


श्री.गोपनारायणउमेशरमेश 


164 


67 


30 


446 


अनुत्तीर्ण 


o 


28 


40 


श्री.बाडेउमेशबंड 


निफाड 


सिनर 


99 


49 


अनुत्तीर्ण 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ अ 


विभागीयदुय्यमसेवापरीक्षाजुलै-2018(अनुत्तीर्णउमेदवारांचीयादी) सूट-125 

सुट-125 महसूलबाबीक्र.महसूलबाबीक्र.2 

महसूललेखासंहिता संधी250पैकी100250पैकी100 

100पी0 
पेपरक्र.1पेपरक-2 

पेपर-3 


तोंडी100 


आ.क. 


तलाठयांचेनाव 


उपविभाग 


तहसिल कार्यालय 


सूट-50 
संकिर्णप्रश्न 100पेली40 पेपरक-4 


उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 


800पेको 


29 


श्री.इनेप्रदीपकुमारलक्ष्मणराव 


नाशिक 


नाशिक 


2 


125 


38 


203 


अनुत्तीर्ण 


30 


50 


श्री.ऐटावारहरिशलसमत्रा 


निफाड 


2 


115 


52 


25 


297 


अनुत्तीर्ण 


31 


श्रीमतीजाधवशितलसतिश 


निफाड 


सिनर 


99 


54 


58 


428 


अनुत्तीर्ण 


54 


श्रीस्वालकिरणप्रकाश 


चांदवड 


देवळा 


6 


153 


139 


44 


34 


50 


420 


अनुत्तीर्ण 


33 


55 


श्री.कडनोरसंदीपदत्तात्रय 


इगतपुरी-त्र्यंबक 


इगतपुरी 


6 


सूट-127/ सप्टे.17 


50 


सूट 


24 


50 


262 


अनुत्तीर्ण 


34 


57 


श्रीकदमगणेशबाबुराव 


निफाड 


110 


0 


21 


131 


अनुत्तीर्ण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१ ९/ आषाढ २७- श्रावण २, शके १९ ४१ 


35 


58 


श्री,काकडसुनिलशांताराम 


चांदवड 


130 


सूट 


127 


50 


19 


73 


399 


अनुत्तीर्ण 


36 


श्रीम.काळेउज्वलातेजराव 


चांदवड 


चांदवड 


130 


सूट 


163 


50 


29 


68 


440 


अनुत्तीर्ण 


श्री.कांडेकरभाऊसाहेबरामभाऊ 


दिंडोरी 


दिंडोरी 


te 


0 


0 


0 


० 


50 


अनुत्तीर्ण 


38 


श्री.फराटेसचिनदयायाराम 


सूट-129/ 


इगतपुरी-त्र्यंबक 


इगतपुरी 


7 


157 


25 


सूट-2009 


236 


अनुत्तीर्ण 


सप्ट.17 


39 


64 


श्री.कातारेप्रदीपअकुंशराव 


इगतपुरी-यंबक 


इगतपुरी 


5 


140 


59 


0 


199 


अनुत्तीर्ण 


40 


65 


श्री.ककाळेवसतादेवचंद 


निफाड 


सिनर 


2 


83 


13 


43 


19 


158 


अनुत्तीर्ण 


68 


श्रीयादेविजयविष्णू 


इगतपुरी-त्र्यंबक 


इगतपुरी 


95 


171 


सूट 


56 


47 


82 


451 


अनुत्तीर्ण 


42 


69 


श्री.खोडेशरदनामदेव 


इगतपुरी-अंबक|अबकेश्वर 


120 


74 


सूट-60/ सप्टे.17 


37 


60 


291 


अनुत्तीर्ण 


११ 


विभागीयदुय्यमसेवापरीक्षाजुलै-2018(अनुत्तीर्णउमेदवारांचीयादी) सुट-125 

सूट-125 महसूलबाबीक. तहसिल 

सूट-50 

महसूलबाबीक्र.2 कार्यालयसंधी290पैकी100 

महसूललेखासंहिता 250पैकी100 

100पेकी40 पेपर-3 


तलाठयांचेनाव 


अ. 


तोंडी100 


सूट-50 संकिर्णप्रश्न 100पेकी40 पंपरक-4 


उपविभाग 


उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 


पैकी40 


800पैकी 


पेपरक्र.1 


पेपरक-2 


70 


श्रीमकोडापेजोत्सनाथिधुंगी 


मालेगाव 


मालेगांव 


105 


25 


सूट-55/ सप्टें-16 


सप्टें-16 


193 


63 


अनुत्तीर्ण 


सूट-152/ 


44 


83 


श्री.मोरेमनोजदेविदास 


इगतपुरी-गंदक 


इगतपुरो 


5 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


सप्टे.10 


45 


85 


श्री.मारेदचकुमाररणजित 


मालेगांव 


मालेगाव 


163 


सूट-135/ सप्टें.-17 


65 


39 


56 


अनुत्तीर्ण 


46 


श्री.म्पाकलवाडशंकरसंभाजीराव 


कळवण 


35 


41 


58 


सुट 


231 


अनुत्तीर्ण 


90 


श्री.नेहलशिवाजीपांडुरंग 


0 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


श्रीमतोनिकमयोगिताहनुमान 


येवला 


नांदगांव 


94 


172 


सूट-58/ सटें-16 


16 


65 


347 


अनुत्तीर्ण 


92 


श्री.निकमसचिनमधुकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४, २०१९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


कळवण 


फायण 


120 


10 


सूट-50/ अक्टो.-15 


58 


0 


188 


अनुत्तीर्ण 


50 


श्री.निर्मळकमलेशरामद 


येवला 


येवला 


75 


163 


54 


50 


351 


अनुतीर्ण 


51 


97 


श्रीमतीपाटीलहर्षलातुकाराम 


निफाड 


5 


154 


सूट 


58 


61 


62 


335 


अनुत्तीर्ण 


52 


श्री.पाटीलसंजयबाळकृष्ण 


इगतपुरी-त्र्यंबक 


0 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


53 


श्री.पाटोलराहुलबाब 


मालेगाव 


मालेगाव 


125 


52 


57 


50 


284 


अनुत्तीर्ण 


सष्ट-17 


107 


धौमपाटीलविश्वमालाफुला 


मालेगांव 


मालेगांव 


0 


0 


0 


0 


अनुतीर्ण 


T 


55 


102 


श्रीमपाटौनसारीकारघुनाथ 


चांदवड 


120 


59 


379 


अनुत्तीर्ण 


56 


श्रीमानोपधारचशालीहिरामण 


दिडोरी 


दिडोरी 


2 


HD 


16 


59 


55 


57 


267 


अनुत्तीर्ण. 


विभागीयदुय्यमसेवापरीक्षाजुलै-2018(अनुत्तीर्णउमेदवारांचीयादी) 


सूट-125 महसूलबाबीक्र.। 250पैकी100 


सूट-50 


सूट-125 महसूलबाबीक्र.2 250पैकी100 


आ.क्र. 


तलाठयांचेनाव 


उपविभाग 


तहसिल कार्यालय 


संधी 


महसूललेखासंहिता 

100पैकी40 


संकिर्णप्रश्न 100पकी40 
पेपरकब 


तोडी100 
पैकी40 


800पैकी 


उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 


पेपरक्र.। 


पेपरक-2 


पेपरक-3 


57 


108 


श्रीपवारनामदेवश्रावण 


मालेगांव 


2 


0 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


58 


112 


श्री.राऊतविश्वेश्वरवैजनाथराव 


चांदवड 


चादवड 


2 


115 


43 


53 


35 


45 


291 


अनुत्तीर्ण 


59 


114 


श्री.साबळेवाबाबुराव 


भालेगांव 


2 


135 


57 


0 


330 


अनुत्तीर्ण 


60 


116 


श्री.शेखसाकिबअहमदरशिप 


दिंडोरी 


दिडोरी 


4 


. 


D 


. 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


117 


श्रीशिकसागरअशोक 


निफाड 


0 


0 


सूट-65/ ऑक्टो.-15 


0 


अनुत्तीर्ण 


ऑक्टो-15 


118 


श्री.शिरसाठमहेशमाधव 


निफाड 


2 


85 


58 


39 


0 


215 


अनुत्तीर्ण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


121 


श्री.सोनवणेसंतोषप्रभाकर 


निफाड 


सित्रर 


112 


20 


सूट-58/ सप्टें-13 


253 


अनुत्तीर्ण 


122 


श्रीम.सोनवणेसोनीभरत 


चांदवड 


चांदवड़ 


130 


58 


341 


अनुत्तीर्ण 


65 


123 


श्री.सुर्यवंशीनंदुबाईबाबाराव 


निफाड 


सिन्नर 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


124 


श्रीम.ठाकरचंद्रकलासचिन 


इगतपुरी-त्र्यंबक 


इगतपुरी 


35 


17 


48 


19 


164 


अनुत्तीर्ण 


126 


श्री.उगलेअमितदिगंबर 


नांदगांव 


49 


19 


48 


45 


66 


227 


अनुत्तीर्ण 


68 


128 


श्री.उशोरजनार्दनसुकदेव 


सूर-63/ 


चांदवड 


चादवड 


0 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


सप्ट-16 


श्री.वाघमारेसिध्दांतगुलाबराव 


निफाड 


0 


0 


0 


0 


अनुत्तीर्ण 


श्रीवाघएची 


निफाड 


सिनर 


28 


21 


287 


अनुत्तीर्ण 


१४ 


विभागादुबमसेवापरीक्षाजुलै-2018(अनुत्तीर्णउमेदवारांचीयादो) सूट-125 

सूट-125 महसूलबाबीक्र.। महसूलबाबीक्र.2 

सूट-500 
तहसिल संधी250पैकी100250पैकी100 

महसूललेखासंहता कार्यालय 

100पैकी 
पेपरक-2 


तलाठयाचनाव 


उपविभाग 


सूट-50 
संकिर्णप्रश्न 100पैकी40 
पेपरक-4 


तोडी100 पैकी40 


उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण 


पेपरक्र.1 


800पैकी 


पेपरक-3 


132 


श्री.येवलेतुषारसाहेबराव 


येवला 


नादगाव 


6 


70 


163 


सूट-66 
सप्टें-16 


30 


326 


अनुत्तीर्ण 


12 


135 


श्री.निकमअरुणशिवाजीराव 


मालगव 


मालेगाव 


2 


35 


10 


41 


40 


57 


183 


अनुत्तीर्ण 


73 


136 


श्री.भामरेकिरणअशोकराव 


मालेगांव 


मालेगांव 


65 


44 


46 


सूट-63/ सष्ट-12 


58 


213 


अनुत्तीर्ण 


श्रीमतीशिनकरकिर्तीगितेंद्र 


सूट-138/ 


मालेगांव 


5 


25 


स्ट-52/ 
सप्टें.-13 


सूट-72/ सप्टें-17 


0 


25 


अनुत्तीर्ण 


सप्टे.-08 


138 


श्री.निकमहेमराजप्रकाश 


नाशिक 


सं.नां.यो. नाशिक 


सूट-65/ 


10 


0 


0 


10 


अनुत्तीर्ण 


ऑक्टा-15 


ऑक्टो.-15 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


139 


श्री.बिडगरराहुलसावळीराम 


सं.गा.यो. मालेगांव 


मालेगांव 


1 


0 


15 


21 


0 


36 


अनुत्तीर्ण 


राधाकृष्णनबी., 


नाशिक, 
दिनांक१७ऑक्टोबर२०१८. 


जिल्हाधिकारीनाशिक. 


१५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४ , २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १ - सआ / का.क.१५६ /पिंपरी चिं . बँक /वि.व.अ / १९ / ५२३ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक सहकारी संस्था ( प्रशासन) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये पिंपरी-चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित , पिंपरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाही 
पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . रासकर दिलीपकुमार अण्णासो 

वसुली अधिकारी 

अहमदनगर जिल्हा 
२ . श्री . निंबाळकर महेश रामचंद्र वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

अहमदनगर जिल्हा 
अटी. 


... 


अ.क्र . 


१ . 


व्यवस्थापक 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


(५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि/किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, पिंपरी -चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित , 
पिंपरी असा फलक लावता येईल . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल, २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 

( ११ ) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचेमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , 
दिनांक ७ मार्च २०१ ९ . 


. 


. 


. 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ १- सआ / महेश सह. बँक / का.क .१५६ / २०१९ / ५६०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये महेश सहकारी बँक लि . पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाही- पुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च, २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. : 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . श्रीकांत एकनाथ जाधव 


सरव्यवस्थापक 


महाराष्ट्र राज्य 


२ 


श्री . रविंद्र गणपत नेवरेकर 


मुख्याधिकारी 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


महाराष्ट्र राज्य 


३ 


अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


४ 


श्री . सुर्यकांत काशिनाथ गिते 
श्री . विठ्ठल अंकुश बडदे 
अटी. 


अधिकारी 


पुणे जिल्हा 


( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पुणे यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९ / आषाढ २७- श्रावण २, शके १९४१ 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४/ प्र.क्र .२३१ / १५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर , २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, महेश सहकारी बँक लि . पुणे " असा 
फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल , २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोंबर , २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक १३ मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - ३ 


१८ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १- सआ / अण्णासाहेब मगर बँक / का.क .१५६ / २०१९ / ७२६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्या., लांडेवाडी, भोसरी, पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . माणिक भोलेनाथ येळवंडे 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
२ . श्री . तुशार नंदकुमार मखामले 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
अटी. 


: 


अ.क्र . 


१ . 


व्यवस्थापक 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर , २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी . 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


ܙܐ 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , अण्णासाहेब मगर सहकारी बँक मर्या., 
लांडेवाडी, भोसरी, पुणे -३ ९ असा फलक लावता येईल . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१९ / आषाढ २७- श्रावण २, शके १ ९ ४१ 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे, 
दिनांक २९ मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ), 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका / १- सआ / दि सेवा विकास बँक / का.क .१५६ / २०१९ / ७२७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक ( प्रशासन ), सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि सेवा विकास को - ऑप. बँक लि . पिंपरी, पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाही 
पुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. : – 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 
अधिकारी 


अ.क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 
( १ ) 

( २ ) 
१ . श्री . राजू तनवानी 
२. श्रीमती सिमा सुर्यवंशी 
३. श्रीमती रश्मी एम . मंगतानी 


( ४ ) 


अधिकारी 


अधिकारी 


( ५ ) 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
पुणे जिल्हा 


४. श्री . महेश रोहरा 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


अधिकारी 


५ . 


श्री . दिपक आर . आर्तवानी 


अधिकारी 


६ . 


अधिकारी 


श्रीमती रितू डी. आर्तवानी 
७. श्री . मनोज एल . बक्षानी 


अधिकारी 


अटी. 


(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 
नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 


. 


( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
भाग एक ( म.उ.वि . ) - ३ अ 


२० 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५-स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि सेवा विकास को - ऑप. बँक लि . 
पिंपरी, पुणे " असा फलक लावता येईल . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज वसूल 

करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


पुणे , 
दिनांक २ ९ मार्च २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४ , २०१९ / आषाढ २७- श्रावण २, शके १९ ४१ 


२१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202/2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


Period 


Name and Designation 
1. Ms. A. G. Farswani, 

Judge , Family Court , 
Thane . 


Ex- post facto sanction to the Commuted Leave 
for 2 days i.e. on 26th February 2019 and 
27th February 2019 . 


2. Shri G. G. Vayal, 

Earned Leave for 6 days from 25th March 2019 
Judge , Family Court , 

to 30th March 2019 Prefixing holidays on 23rd 
Satara . 

March 2019 and 24th March 2019 with permis 
sion to leave headquarter from 22nd March 2019 

(A.O.H.) till 1st April 2019 (B.O.H.). 
3. Shri S. D. Digraskar , 

Ex- post facto sanction to the Commuted leave 
Principal District and Sessions Judge , 

for 7 days from 30th March 2019 to 5th April 
Chandrapur. 

2019 suffixing holidays on 6th April 2019 . 
4. Shri N. R. Borkar , 

Earned Leave for 3 days from 1st April 2019 
Principal District and Sessions Judge , to 3rd April 2019 prefixing holiday on 31st March 
Thane . 

2019 with permission to leave headquarter from 
30th March 2019 ( A.O.H.) till 4th April 2019 

( B.O.H.). 
5. Smt. P. P. Kulkarni, 

Commuted leave for 5 days from 1st April 2019 
Principal District and Sessions Judge , 

to 5th April 2019 prefixing holiday on 31st March 
Beed . 

2019 and suffixing holidays on 6th April 2019 
and 7th April 2019 with permission to leave 
headquarter from 30th March 2019 (A.O.H.) till 

8th April 2019 (B.O.H.). 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 

( 11 ) 
Name of the Judicial Officer 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 

Judicial Officers 
1 . Ms. A. G. Parswani 

Smt. K. D. Shirbhate , District Judge - 5 

and Additional Sessions Judge , Thane. 
2 . ShriG.G. Vayal 

Shri A. A. J. Khan , District Judge - 1 

and Additional Sessions Judge , Satara . 
3 . Shri S. D. Digraskar 

Shri D. K. Bhende , District Judge - 1 

and Additional Sessions Judge , Chandrapur. 
4. Shri N. R. Borkar 

Shri H.M.Patwardhan , District Judge- 1 
and Additional Sessions Judge, Thane . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४, २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १ ९ ४१ 


5. Smt. P. P. Kulkarni 


Shri R. V. Huddar , District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , Beed on 31st March 
2019 , with Shri A. S. Gandhi, District Judge - 2 
and Additional Sessions Judge , Beed on 1st April 
2019 , with Shri B. V. Wagh , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Beed from 2nd April 
2019 to 4th April 2019 and with Shri U. T. Pol, 
District Judge- 3 and Additional Sessions Judge, 
Beed from 4th April 2019 (A.O.H.) till 8th April 
2019 ( B.O.H.) . 


Bombay, 


YOGESH A. RANE , 


dated 4th May 2019 . 


Registrar ( Insp . II ). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 /2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 


Period 


1. Shri M. R. Nerlekar, 

Judge , Family Court, 
Osmanabad . 


Earned Leave for 9 days from 2nd May 2019 to 
10th May 2019 prefixing holiday on 1st May 2019 
and suffixing holidays on 11th May 2019 and 
12th May 2019 with permission to leave the 
headquarter from 30th April 2019 ( A.O.H.) till 
13th May 2019 ( B.O.H.) and tso avail Leave 
Travel Concession facility for the block year 
2016 to 2020 to go to Asam alongwith his 
family members and he may claim reimburs 
ement of fare as per Government Resolution 
dated 10th June 2015 , Point No. 11 (7 ) . 


On return from leave Shri M. R. Nerlekar will be reposted as Judge Family Court, Osmanabad . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules , 1981 that Shri M. R. Nerlekar 
would have continued to officiate as Judge , Family Court, Osmanabad had he not proceeded leave 
during the above period . 


(11) 
The Charge during the leave period of ShriM. R. Nerlekar is kept with Smt. R. J. Rai, Ad -hoc District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Osmanabad . 


Bombay, 


YOGESH A. RANE , 


dated 4th May 2019 . 


Registrar ( Insp . II). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


२३ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


Read .-- (1 ) Government Notification Law and Judiciary Department No. DAJ. 1519/76 / 

Pra . Ka . 18 /Ka- 3 , dated 16th April 2019 . 
No. A -3902 /2019 / 1062. — The High Court has been pleased to post Shri Ashwaghosh D. Ramteke , 
the then Metropolition Magistrate , 30th Court, Kurla , Mumbai at Metropolitan Magistrate , 56th Court, 
Mazgaon , Mumbai on his reinstatement with continuity of service with effect from the date on which he 
assumes the charge . 


S. P. TAVADE , 


Bombay , 
dated 18th April 2019 . 


Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB -1506 /2018 /2915. — Shri S. M. Kochey , Registrar (Finance and Budget), High Court, Appellate 
Side , Bombay is granted Commuted Leave for 2 days from 23rd April 2019 and 24th April 2019 . 


S. M.KOCHEY , 


Bombay, 
dated 4th May 2019 . 


Registrar ( Finance and Budget). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. PLB - 1502 /2019/2910. — Shri D. N. Kher , Officiating Deputy Registrar and O.S.D., Court Receiver, 
High Court, Appellate Side, Bombay is granted Earned Leave for 3 days from 20th April 2019 to 22nd 
April 2019 (prefixing holiday on 19th April 2019) with permission leave headquarters from 18th April 2019 
( A.O.H.) to 23rd April 2019 (B.O.H.) . 

Certified that Shri D. N. Kher , whould have continued to officiate as Deputy Registrar, High Court, 
Appellate Side , Bombay , had he not proceeded on leave during the above period . 


S.M. KOCHEY, 


Bombay , 
dated 4th May 2019 . 


Registrar (Finance and Budget). 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 / 2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 


Period 


1. Smt. Chitra R. Hankare , 

Judge , Family Court , 
Jalgaon. 


Earned Leave for 3 days from 3rd April 2019 to 
5th April 2019 suffixing holidays on 6th April 2019 
to 7th April 2019 with permission to leave head 
quarter from 2nd April 2019 ( A.O.H.) till 8th April 
2019 (B.O.H.). 
Ex-post facto sanction to the Commuted Leave 
for 3 days from 8th April 2019 to 10th April 
2019 suffixing holiday on 11th April 2019 . 


2. Shri S. B. Savale , 

Pricipal District and Sessions Judge , 

Nagpur. 
3 Shri R. V. Jatale , 

Principal District and Sessions Judge , 
Washim . 


Ex-post facto sanction to the Commuted Leave 
for 3 days from 8th April 2019 to 10th April 2019 
prefixing holidays on 6th April 2019 and 7th April 
2019 and suffixing holiday on 11th April 2019 . 


4. Smt. K. B. Agrawal, 

Judge , Family Court , 
Akola . 


Earned Leave for 5 days from 8th April 2019 
to 12th April 2019 prefixing holiday on 7th April 
2019 and suffixing holidays on 13th April 2019 
and 14th April 2019 with permission to leave 
headquarter from 6th April 2019 (A.O.H.) to 
15th April 2019 (B.O.H.). 
Earned Leave for 5 days from on 8th April 2019 
to 12th April 2019 prefixing holidays on 6th April 
2019 and 7th April 2019 and suffixing holidays 
on 13th April 2019 and 14th April 2019 with 
permission to leave headquarter from 5th April 
2019 (A.O.H.) till 15th April 2019 (B.O.H.). 


5 . 


Shri A. J. Patangankar , 
Judge , Family Court , 
Jalna . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१९ / आषाढ २७- श्रावण २, शके १ ९ ४१ 


२५ 


( 11) 


Name of the Judicial Officers 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 

Judicial Officers 


1 . 


Smt. Chitra R. Hankare 


Smt. J. P. Darekar , District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge , Jalgaon from 
2nd April 2019 ( A.O.H.) till 8th April 2019 
(B.O.H.). 


2. Shri S. B. Savale 


Smt. V. P. Ingle , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nagpur from 
8th April 2019 to 10th April 2019 ( A.O.H.) 
and with Shri V. B. Kulkarni, District 
Judge - 2 and A.S.J., Nagpur from 10th April 
2019 ( A.O.H.) to 12th April 2019 (B.O.H.). 


3. Shri R. V. Jatale 


Dr. R.R. Tehra , Ac-hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge, Washim . 


4. Smt. K. B. Agrawal 


Shri N. G. Shukla , Ad - hoc District Judge- 1 
and A.S.J., Akola from 6th April 2019 ( A.O.H.) 
till 15th April 2019 (B.O.H.). 
Shri R.M.Mishra , District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , Jalna . 


5. Shri A. J. Patangankar 


Bombay, 


YOGESH A. RANE , 


dated 16th May 2019 . 


Registrar ( Insp . II). 


41 Teh (9.3.f .) - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1202 /2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 

Period 
1. Shri Y. G. Khobragade , 

Ex-post facto sanction to the Commuted Leave 
Principal District and Sessions Judge , 

for 5 days from 8th April 2019 to 12th April 2019 
Akola . 

prefixing holidays on 6th April 2019 and 7th April 
2019 and suffixing holidays on 13th April 2019 
and 14th April 2019 with permission to leave 
headquarter from 5th April 2019 ( A.O.H.) till 

15th April 2019 (B.O.H.). 
2. Shri S. R. Sharma, 

Commuted Leave for 19 days from 8th April 2019 
Principal District and Sessions Judge , 

to 26th April 2019 prefixing holidays on 6th April 
Gadchiroli . 

2019 and 7th April 2019 and suffixing holidays 
on 27th April 2019 and 28th April 2019 with 
permission to leave headquarter from 5th April 

2019 (A.O.H.) till 29th April 2019 (B.O.H.). 
3. Shri M. R. Deshpande , 

Earned Leave for 2 days i.e. on 10th April 2019 
Principal District and Sessions Judge , 

and 11th April 2019 with permission to leave 
Daman and Diu at Daman . 

headquarter from 10th April 2019 at 7-00 a.m. 

till 12th April 2019 (B.O.H.). 
4. Shri A. S. Waghwase , 

Ex -post facto sanction to the Commuted Leave 
Principal District and Sessions Judge , 

for 3 days from 15th April 2019 to 17th April 
Raigad - Alibag . 

2019 with permission to leave headquarter. 
5. Smt. S. P. Savaskar, 

Earned Leave for 3 days from 15th April 2019 
Principal Judge , Family Court , 

to 17th April 2019 prefixing holidays on 13th April 
Aurangabad . 

2019 and 14th April 2019 with permission to 
leave headquarter from 12th April 2019 (A.O.H.) 

till 18th April 2019 (B.O.H.). 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have cotinued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ २७ 


( 11) 


Name of the Judicial Officer 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period of concern 

Judicial Officers 


1 . 


Shri Y.G.Khobragade 


Shri A. S. Jadhav, District Judge - II and 
Additional Sessions Judge , Akola from 
5th April 2019 (A.O.H.) till 8th April 2019 
(B.O.H.) and with Smt. M. I. Arland, District 
Judge - I and Additional Sessions Judge , 
Akola from 8th April 2019 till 15th April 
2019 ( B.O.H.). 


2 . 


Shri S. R. Sharma 


3 . 


Shri M. R. Deshpande 


Shri R. N. Mehare , District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge ,Gadchiroli. 
Shri D. P. Surana , Principal District and 
Sessions Judge , Dadra and Nagar Haveli at 
Silvassa . 


4 . 


Shri A. S. Waghwase 


Shri R.G. Asmar, District Judge - 1 , Raigad 
Alibag. 


5. Smt. S. P. Savaskar 


Shri V. V. Patil, District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Aurangabad from 
12th April 2019 (A.O.H.) to 18th April 2019 
( B.O.H.) . 


Bombay , 


YOGESH A. RANE , 


dated 16th May 2019 . 


Registrar ( Insp . II). 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


ORIGINAL SIDE 


No.G / 3029 /1108.— UPON READING Order No. A - 1201 / 2019 / 1081 , dated 3rd May 2019 , 
Shri Dinesh R. Shetty , Court Receiver, High Court , Bombay , is hereby relieved with effect from 31st May 
2019 (A.N.) with permission to avail of thebenefit of 1st June 2019 and 2nd June 2019, being holidays on 
account Closed Saturday and Sunday respectively , so as to enable him to join as Assistant Sessions 
Judge , Satara on 3rd June 2019 by curtailing joining period. 

By Order 


Bombay , 
dated 31 st May 2019 . 


YOGESH A. RANE , 
I/c . Registrar, Original Side, 

High Court, Bombay . 


भाग एक ( म.उ.वि . ) - ४ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप-विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/2019 /1138. — The High Court has been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers in the order as shown herein below : 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara vice Shri Y.H. Ameta transferred . 


1. Shri R.D Deshpande 

District Judge - 3 and 

Additional Sessions Judge , Satara . 
2. Smt. V.B. Pargaonkar 

District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , Satara . 


District Judge - 3 and 
Additional Session Judge , 
Satara vice Shri . R.D. Deshpande . 


3. Shri B.S. Wavre 

District Judge -5 and 
Additional Sessions Judge , Satara . 


District Judge - 4 and 
Additional Sessions Judge , 
Satara vice Smt. V.B. Pargaonkar 


Bombay , 
dated 23rd April 2019 . 


S. P.TAVADE , 
Registrar General. 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A - 1201/2019 /1175. — The High Court has been pleased to make the transfers and postings of 
the following Judicial Officers - 


Name and Present Posting 


New Posting 


District Judge -5 and 
Assistant Sessions Judge , 
Satara . 


1. Shri Sharad R. Pawar 

Judge , City Civil Court and 
Assistant Sessions Judge, 
Mumbai ( Officer on Special Duty , 
High Court, Appellate Side , 

Bombay ). 
2. Shri Dinesh R. Shetty 

Court Receiver, High Court, 
Bombay. 


District Judge -6 and 
Assistant Sessions Judge , 
Satara . 


Court Receiver, High Court, Bombay . 


3. Shri Durgaprasad N. Kher , 

Deputy Registrar, High Court, Bombay 
and Officer on Special Duty in the Office 
of the Court Receiver, High Court , Bombay . 


Bombay, 
dated 3rd May 2019 . 


S.P.TAVADE , 
Registrar General. 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१९ / आषाढ २७- श्रावण २, शके १ ९ ४१ 

नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत. कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


अशा 


ग्रामविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . १५१९ / प्र.क्र . २८ / आस्था- १.- श्री. विलास केशव कांबळे , लेखा अधिकारी, ग्रामविकास विभाग , हे म.ना.से. (निवृत्तीवेतन ) 
नियम , १९ ८२ मधीलनियम १० (१) खालील तरतुदीनुसार दिनांक ३१ मे, २०१ ९ ( म.नं. ) रोजीपासून नियतवयोमानानुसार शासन सेवेतून सेवानिवृत्त 
झाले आहेत. त्यांना दिनांक ३१ मे, २०१ ९ ( म.नं.) पासून शासन सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ना . वळवी , 
शासनाचे उप सचिव. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १७ जून २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक मवैअ-२०१९ / प्र.क्र . २३६ / सेवा- ३. - डॉ . स्नेहलता सुर्यभान धोटे ( लोखंडे), वैद्यकीय अधिकारी, गट- अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 
लोणी ( व), ता . वरूड, जि . अमरावती ( वेतन बँड रु. १५,६००-३९ , १००+ ग्रेड वेतन रु. ५,४०० ) ह्या दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१९ (म.नं.) पासून 
नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . उमेश ध . राठोड , 
कार्यासन अधिकारी. 


राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र 

नवीन प्रशासकीय भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ जून २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेनिवे. २०१८ / प्र.क्र . ४६/ का -२. - श्री . नि . ज. वागळे , अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, यांनी महाराष्ट्र 

नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम , १९ ८२ च्या नियम १०(१) मधील तरतुदीनुसार नियत वयोमान पूर्ण केल्याने ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ ( म.नं. ) रोजी 
शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 

आदेशानुसार, 


राजाराम झेंडे, 


सहसचिव , 


राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 

जलसंपदा विभाग 
तिसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२. 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . २०१९ /( प्र.क्र . २२७/ २०१९ )/ आ ( वर्ग-१ ).- जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता तसेच कार्यकारी अभियंता संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्यांनी नियत वयोमानाने वयाची ५८ वर्षे पूर्ण केल्यामुळे ते दिनांक ३१ मे २०१९ ( म.नं.) रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


पदनाम व कार्यालयाचे नाव 


जन्म दिनांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


२० मे १ ९ ६१ 


२ 


श्री . बाबुराव भानुदास लोहार 
श्री . सत्येंद्र यशवंतराव वेर्णेकर 
श्री . बाबुराव शांतप्पा बिराजदार 


८ मे १ ९ ६१ 


३ 


१ जून १ ९ ६१ 


४ 


नाशिक . 


१ जून १ ९ ६१ 


५ 


श्री . आनंदा बाजीराव कुसमुडे 
श्री . शशिकांत रामचंद्र सोहनी 
श्री . दिलीप हरी शिंदे 


१ जून १९ ६१ 


६ 


१ जून १ ९ ६१ 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ , ठाणे . 
अधीक्षक अभियंता, कोयना (वि.व यां .) संकल्पचित्र मंडळ , पुणे. 
कार्यकारी अभियंता, उजनी कालवा विभाग क्र . ९, मंगळवेढा , 
सोलापूर . 
संशोधन अधिकारी , जलगती संशोधन विभाग क्र . १ , 
उप अधीक्षक अभियंता , उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ , नांदेड . 
कार्यकारी अभियंता, माजलगांव पाटबंधारे विभाग, परळी ( वै. ) 
जि . बीड . 
कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग क्र . २, नाशिक . 
कार्यकारी अभियंता, दक्षता पथक , ठाणे . 
कार्यकारी अभियंता ( वि व यां ), गोदावरी जलविद्युत व उपसा 
सिंचन विभाग, औरंगाबाद . 
कार्यकारी अभियंता ( यां ), यांत्रिकी भांडार विकास विभाग, 
कळवा, 

ठाणे. 
कार्यकारी अभियंता ( यां ), यांत्रिकी विभाग, बीड . 


७ 


श्री . प्रल्हाद भगवान तांबोळी 
श्री . सुभाष कारभारी वावीकर 
श्री . दगडू सायबू तडवी 


१ जून १ ९ ६१ 
१० मे १ ९ ६१ 


८ 


९ 


१ जून १ ९ ६१ 


. 


१० 


श्री . हिरासिंग दिवान जाधव 


१५ मे १ ९ ६१ 


श्री . वसंत ज्ञानोबा सर्जे 


२ मे १ ९ ६१ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . 

गं . गांगरकर , 
शासनाचे अवर सचिव . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १८-२४, २०१ ९/ आषाढ २७ - श्रावण २, शके १९ ४१ 

नियोजन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ मे २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि . १०१ ९ / प्र.क्र .०१/ का .१४२७. - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या गट - अ ( राजपत्रित) संवर्गातील खालील अधिकारी नियत 
वयोमानानुसार शासन सेवेतून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकास सेवानिवृत्त होत आहेत . 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


अ.क्र . 


पदनाम 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


श्री . तु . सुं. मनवे 


३१ मे २०१९ 


अपर संचालक ( इ.आ.सं.कें .), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय , 
मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय 
( तीर्थक्षेत्र विकास कक्ष ), पुणे . 


२ 


श्री . उ. आ . 


चव्हाण 


३१ मे २०१ ९ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वनिता ना . जाधव, 
कार्यासन अधिकारी . 


नगरविकास विभाग 


. 


४ था मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ मे २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक नविवि -२०१९ / प्र.क्र .१६६ / नवि -३. - श्री . मनोहर मोरेश्वर पाटील, उप सचिव, नगरविकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई हे दिनांक ३१ मे 
२०१९ (म.नं.) पासून महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम, १९ ८२ मधील नियम १० अन्वये वयाची ५८ वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे नियत 
वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


समाधान खटकाळे, 


शासनाचे अवर सचिव . 


. 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८-२४ , २०१ ९ / आषाढ २७ - श्रावण २, शके १ ९ ४१ 

उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ जून २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक औसुवआ-६१ ९ /प्र.क्र .१०० / काम - १. - औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील , 
श्री . सि . वि . लभाणे, सह संचालक, यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे दिनांक १० मे २०१ ९ रोजी पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार 
दिनांक ३१ मे २०१९ ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम , १९ ८२ च्या नियम १३५ (ए), नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मेघःश्याम नवार , 


कक्ष अधिकारी . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १८ जून २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक औसुवआ.६१ ९ /प्र.क्र .१०१ / काम - १.- औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय , मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील , 
श्री . रा . भा . पोरे, सह संचालक , यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षे दिनांक ९ मे २०१९ रोजी पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार 
दिनांक ३१ मे २०१९ (म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम , १९ ८२ च्या नियम १३५ (ए), नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मेघःश्याम नवार , 


कक्ष अधिकारी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


